औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील श्री.ज.पं.मोहरकर, उपसंचालक 
यांच्या नियतकालिक बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेश क्र.औसुवआ-०७२०/प्र.क्र.9२(१)/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२०. 


वाचाः- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय,क्र.संकीर्ण-१२१४/प्र.क्र.७४/कामगार-१, 
दि.०५.०२.२०१५. 


seat : 


औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील खालील उप 
संचालकांची पुढीलप्रमाणे बदली करण्यात येत आहे- 


अधिका-याचे नाव कार्यरत पद बदली नंतर पदस्थापनेचे पद 
व ठिकाण 


र मसत क 


सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 


संचाळनालय यांनी, श्री.ज.पं.मोहरकर, उप संचालक यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत 
आवर्यक कार्यवाही करुन, त्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या सूचना द्याव्यात व 
याबाबतचा अहवाळ शासनास सादर करावा. कार्यालय प्रमुखाने कार्यमुक्त केल्यावर 
श्री.ज.पं.मोहरकर, उप संचालक यांनी तातडीने बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 


3. श्री.ज.पं.मोहरकर, उप संचालक यांच्याकडील अपर संचालक, नागपूर या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार कायम ठेवण्यात येत आहे. तसेच, त्यांच्याकडे, उप संचालक, चंद्रपूर या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार देखील पुढील आदेशा होईपर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 


४. "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५" मधील कलम ४ (४ व कलम ४(५) च्या 
तरतूदीन्वये व सदर अधिनियमाच्या कलम ६ खालील परंतुक २ व कलम ७ एकत्रित विचारात घेऊन, 
संदर्भ H.2 येथील शासन निर्णयान्वये, सक्षम प्राधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन हे आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः औसुवआ-०७२०/प्र.क्र.७२(१)/कामगार-१ 


षु . 


सदर आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२००८१०१९४६०७४११० असा आहे. सदर 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


° Digitally signed by Dr.Shrikant L. Pulkund 
r.Shrikant : piles 
e an ‘ent, postalCode=400032, st=Maharash 


2.5.4.20=feb24b5f5d1512bb47f7baeSad1db4953358cd43c999b 
df0814c6bb78364d50: 
1e6c8fbe08c1180978bd3ed8a151ed05202d 


Pulkundwar ह rae 
(डॉ.श्री.ल.पुलकुंडवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


a 


. प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचाळनाळय, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला 


संकुल, बांद्रा (प), मुंबई. 


२. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


one G&G & 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर, नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. श्री.ज.पं.मोहरकर, उप संचालक (द्वारा प्रभारी संचाळक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 


संचालनालय, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा(पू), मुंबई.) 
मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 


. मा.अपर मुख्य सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 


निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


